RNINo . MAHBIL06425/ 13/ 1/ 2011 -TC 
www . dgps .maharashtra .gov . in 


THA 


Ty 


S 


ted 


HAA 


MAN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ४४ ] 


बुधवार , ऑगस्ट १६, २०१७ / श्रावण २५, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १३ 


असाधारण क्रमांक ४४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


परिशिष्ट - ७ ब 

जिल्हाधिकारी, सांगली यांजकडून 
क्र . निवडणूक/ नपा/ आरआर-१३२४/ २०१७.- - राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एसईसी- १०९४/ १६४/ १९९४ , 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९४ व क्रमांक रानिआ / नप- २०१७/प्र . क्र . ०५ (१)/ का ०६, दिनांक १३ जून २०१७ अन्वये, प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४०) यापुढे 
" सदर अधिनियम " म्हणून संबोधित केला) चे कलम १० , पोल- कलम ( १) खाली सांगली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचीत 
दर्शविल्याप्रमाणे जत नगरपरिषद , जत , जितक्या प्रभागांमध्ये विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागांमध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा 
क्रमांक निवडणूक/ नपा / आरआर-११५७ / २०१७, दिनांक २४ जुलै २०१७ च्या आदेशाचा प्रारूप मसुदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व 

औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या कलम १०, पोट -कलम (१ ) च्या परंतुकामध्ये निश्चित 
केलेल्या पद्धतीप्रमाणे उक्त नगरपरिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता . 


त्यास अनुसरून एकही हरकत प्राप्त न झाल्यामुळे मी , वि . ना . काळम, सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १० , 
पोट - कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ ( सन १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४० ) च्या 
कलम ९ , पोट - कलम ( २) अन्वये, विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन, पुणे विभाग, पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र असाधारण भाग एक - अ , पुणे विभागीय पुरवणीमधील आदेश क्रमांक नपाप्र -१/ कावि -३१७/ २०१७, दिनांक १४ जून २०१७ च्या आदेशान्वये 
व दिनांक १७ जून २०१७ रोजीच्या शुद्धीपत्रकान्वये त्यांनी जत नगरपरिषदेच्या बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरून) निश्चित केलेल्या आहेत . 
१ . निवडून द्यावयाच्या सभासदांची संख्या 

... २० 
२ . अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या 

जागांची संख्या 


(१ ) 


एच - ४३० , भाग एक - अ ( असा. ) (पु . वि . पु .) - ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २५, शके १९३९ 


( अ ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क) नागरिकांचा मागासवर्ग 
३. स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरून ) 
४ . उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २ ( अ) (ब) व (क) येथील जागांमध्ये अनुसूचित जाती, 

अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 
( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


५. स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या ( अनुक्रमांक ३ समोरील 

नमूद केलेल्या जागा वजा ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा) 


त्याअर्थी, आता, राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक एमईसी - १०९४/ १६४/ ९४ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर १९९४ व 
क्रमांक रानिआ/ नप - २०१७/प्र . क्र . ११/ का . ६ , दिनांक १३ जून २०१७ व मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , नगरपरिषद प्रशासन , 
पुणे विभाग, पुणे यांनी त्यांचेकडील पत्र कमांक नपाप्र / १/ प्रभागरचना / कावि / ३८९/ २०१७, दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ अन्वये अंतिम प्रभाग रचनेस 
मान्यता दिलेवरून तसेच महाराष्ट्र नगरपरिषद व नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १० , पोट - कलम ( १) अन्वये प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , वि . ना . काळम , सांगली जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी याद्वारे उक्त नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागांत 
विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून , ज्या प्रभागांमध्ये 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागासवर्गातील स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अंमलात येईल . 


परिशिष्ट 


प्रभाग 


प्रभागाचे 


प्रभागाची व्याप्ती व सीमा 


क्रमांक 


नाव 


असल्यास 


जागा राखीव 
असल्यास , कोणासाठी 
जसे अनुसूचित जाती/ 

अनुसूचित जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी 
वा स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित 
जाती स्त्रियांसाठी , अनुसूचित 

जमाती स्त्रियांसाठी 
नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी धरून ) 


३ 


स्थळ व्याप्ती : विठ्ठलनगर पूर्व, विठ्ठलनगर पश्चिम , रेणुकानगर , मंगळवेढा रस्ता 

पूर्व भाग . 
उत्तर : मंगळवेढा रस्ता, अचकनहळ्ळी व जत नगरपरिषद हद्द रि . स. नं . 

३२ पासून पूर्वेकडे सरहद्दीने वळसंग व जत न. पा . हद्द रि. स.नं . 
१५७ पर्यंत . 


१ - अ - अनु . जाती स्त्री 
१ - ब - सर्वसाधारण 


( अ, ब ) 
लोकसंख्या प्रभाग 
एकूण - ३२५३ क्रमांक १ 
अ. जा . - १०७८ 
अ . ज . - ४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


परिशिष्ट --चालू 


दक्षिण 


२- अ- ना . मा . प्रवर्गासाठी 
२- ब- सर्वसाधारण स्त्री 


( अ , ब ) 
लोकसंख्या प्रभाग 
एकूण- ३४२३ क्रमांक २ 
अ . जा .- ६२५ 
अ . ज . - ३१८ 


उत्तर 


पूर्व : वळसंग व जत न. पा . हद्द रि . स. नं . १५७ पासून सरहद्दीने दक्षिणेकडे 

काराजनगी रस्ता रि. स.नं . १९९ / ३ पर्यंत . 
: वळसंग व न . पा . हद्द काराजनगी रस्ता रि . स . नं . १९९ / ३ पासून 
पश्चिमेकडे अजित पाटील यांचे घरासमोरील मोकळी जागेपर्यंत 
तेथून पुढे दक्षिणेकडे बाळासाहेब कांबळेयांचे प्लॉटपर्यंत पुढे पश्चिमेकडे 
निगडी रस्त्यापर्यंत तेथून निगडी रस्त्याने दक्षिणेकडे श्रीकांत पटेद 
यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेकडे अंतर्गत गल्ली/रस्त्याने शेगाव 

रस्ता रेणुका नगरपर्यंत . 
पश्चिम : शेगाव रस्ता रेणुकानगरपासून शेगाव रस्त्याने तेथून पुढे मंगळवेढा 

रस्त्याने उत्तरेकडे अचकनहळ्ळी व जत न. प. सरहद्दीवरील रि . स . नं . 

३२ पर्यंत . 
स्थळ व्याप्ती : के. एम . हायस्कूल, मदारी कॉलनी, आंबेडकर स्टेडियम , दत्त 

कॉलनी, एस . टी . स्टॅन्ड पूर्व व पश्चिम भाग, मंगळवार पेठ पश्चिम 
बाजू, सावंत गल्ली, स्टेट बँक परिसर , शिर्के गल्ली. 
: शेगाव रस्ता एस. टी . खुली जागा पासून पूर्वेकडे निगडी रस्ता 

अंगणवाडी ते तेथून पुढे काराजनगी रस्त्याने पूर्वेकडे वळसंग व जत 
न . पा. हद्द रि. स .नं . १९९/ ४ पर्यंत . 
: वळसंग व जत न . पा . सरहद्दीने रि . स . नं. १९९ /४ पासून दक्षिणेकडे 
वळसंग रस्ता , रि. स.नं . २०१ पर्यंत तेथून पुढे वळसंग रस्त्याने 
वळसंग रस्ता रि . स.नं . २३४ पर्यंत तेथून दक्षिणेकडे अमृतवाडी व 

जत न. पा. सरहद्दीनेविजापूर रस्ता रि. स.नं. ३५५ पर्यंत . 
दक्षिण : विजापूर रस्ता रि. स .नं . ३५५ पासून विजापूर - सातारा रोडने पश्चिमेकडे 

महाराणा प्रताप चौक नवतरंग मोबाईल शॉपीपर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेकडे 
बनाळी चौक खोदानपुरे यांचे दुकानापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेकडे 
बेंद्रेकर घर पुढे सांगली रस्ता आरळी कॉर्नर विष्णू कांबळे दुकान 

गाळा तेथून पुढे संभाजी चौक जैनाळकर गाळ्यापर्यंत . 
पश्चिम : संभाजी चौक जैनाळकर दुकान गाळेपासून अथणी- शेगाव रस्त्याने 

सातारा रस्ता सोलापुरे प्लॉट तेथून सातारा रस्ता ओलांडून शेगाव 

रस्त्याने एस . टी . खुली जागेपर्यंत . 
स्थळ व्याप्ती : लक्ष्मी गार्डन परिसर , महाजन बोळ, वाघ दवाखाना परिसर , बेलदार 

गल्ली, महाराष्ट्र टी हाऊस बोळ, प्रकाश टॉकीज बोळ, निलसागर 
लॉज परिसर , राम पवार बोळ , कैकाडी गल्ली शाळा नंबर ३ 

परिसर. 
उत्तर : महाराणा प्रताप चौक पाथरुट स्वीट मार्टपासून विजापूर रस्त्याने 

पूर्वेकडेविजापूर रोडवरील गायकवाड प्लॉटपर्यंत . 

: विजापूर रस्ता गायकवाड प्लॉटपासून दक्षिणेकडे गायकवाड प्लॉटपर्यंत . 
दक्षिण : गायकवाड प्लॉटपासून पश्चिमेकडे कोडग घरापर्यंत शिवानुभव मंडप 

समोरील बाजूने पश्चिमेकडे तेथून पुढे मंगळवार पेठ मारुती मंदिर 
चौकातील राधिका जनरल स्टोअर्सपर्यंत . 


३- अ- ना . मा . प्रवर्गासाठी 
३-ब- सर्वसाधारण 


( अ, ब) 
लोकसंख्या प्रभाग 
एकूण - ३३७९ क्रमांक ३ 
अ. जा .- १२३ 
अ . ज . - ३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


४ - 3 


४-ब- सर्वसाधारण स्त्री 


( अ, ब ) 
लोकसंख्या प्रभाग 
एकूण - ३८२७ क्रमांक ४ 
अ. जा . - ११६८ 
अ. ज .- १९९ 


पश्चिम : मंगळवार पेठ मारुती मंदिर चौक राधिका जनरल स्टोअर्सपासून 

उत्तरेकडे महाराणा प्रताप चौक पाथरुट स्वीट मार्टपर्यंत . 
स्थळ व्याप्ती : आंबेडकरनगर , महात्मा फुलेनगर, नगरपालिका समोरील मरगुबाई 

गल्ली, अंगडी गल्ली, कोळी गल्ली, मंगळवार पेठ मारुती मंदिर 
परिसर , बँक ऑफ महाराष्ट्र परिसर उमराणी रोड, गणपती मंदिर 
परिसर , आनंद ग्राऊंड परिसर, खाटीक गल्ली, अष्टेकर बोळ , 

बसवेश्वर मंदिर उत्तर बाजू परिसर . 
उत्तर : संभाजी चौक , मुल्ला पेपर स्टॉलपासून पूर्वेकडे आरळी कॉर्नर 

आनंदा कांबळे , घरापर्यंत तेथून दक्षिणेकडे कटकटी दुकानपर्यंत 
तेथून पूर्वेकडे बनाळी चौक मनोहर पट्टणशेट्टी दुकानापर्यंत तेथून 
मारुती मंदिर चौक वेलकम शॉपी तेथून पूर्वेकडे शिवानुभव मंडपपर्यंत . 
: शिवानुभव मंडपपासून दक्षिणेकडे उमराणी रोडने गणपती मंदिर 

चौकापर्यंत . 
दक्षिण : उमराणी रोड गणपती मंदिर चौकापासून पश्चिमेकडे पेंगे यांचे 

घरापर्यंत तेथून उत्तरेकडे मारुती मंदिर चौकाचे पश्चिमेस बसवेश्वर 
गल्लीतून शिवलिंगव्वाआई मंदिरपर्यंत तेथून उत्तरेकडे आरळी यांचे 
दुकानापर्यंत तेथून पश्चिमेकडे न.प. समोरील रोडने लोखंडी पूल 

भाजी मंडईपर्यंत . 
पश्चिम : लोखंडी पूल भाजी मंडईपासून अथणी रोडने उत्तरेकडे संभाजी 

चौक मुल्ला पेपर स्टॉल यांचे दुकानापर्यंत . 
स्थळ व्याप्ती : रोहिदासनगर , शिवाजी पेठ , संभाजी चौक, पश्चिम बाजू हराळे 

वस्ती, मेजर बोळ, वळसंगरकर बोळ, उंटगल्ली, माळी गल्ली, 
चाटी गल्ली, भोसेकर वाडा , सोनार गल्ली, कोरे वाडा , आबा माने 
बोळ, गंजीवाले गल्ली, हुजरे हैद्राबादे गल्ली . 
: रोहिदास नगरची उत्तर बाजू ओढापात्र, ओढापात्राने पूर्वेकडे शेगाव 

अथणी रोडवरील खतीब शोरुम पूलापर्यंत . 
पूर्व : शेगाव अथणी रोड खतीब शोरूम पूलापासून दक्षिणेकडे अथणी 

रोडने संभाजी चौक वळसंगकर घर पुढे सांगली रस्ता ओलांडून 

दक्षिणेकडे लोखंडी पूल समोरील नगर वाचनालयपर्यंत . 
दक्षिण : अथणी रोड नगर वाचनालयपासून पुढे पश्चिमेकडे तलाठी 

कार्यालयासमोरील रस्त्याने राममंदिरपासून शिवाजी चौकाकडे जाणाऱ्या 

रस्त्याने रमेश शिवशरण यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम : रमेश शिवशरण यांचे घरापासून उत्तरेकडे धनगर मकानदार गल्लीने 

सांगली रोडवरील कुकडे घरापर्यंत पुढे सांगली रस्ता ओलांडून 
सांगली रोडने ओघळीवरील पुला जवळील यमगर घर तेथून उत्तरेकडे 

ओढापात्राने रोहिदासनगर ओढापात्रापर्यंत . 
स्थळ व्याप्ती : ताड वस्ती, कारखाना परिसर , देवकते कॉलनी, मोरे कॉलनी, पाटील 

मळा, संस्कृती हॉटेल परिसर, कणसेवाडा, मनगुळी प्लॉट , तहसील 
कार्यालय, पंचायत समिती कार्यालय व कोर्ट परिसर , कडीमळा, माने 

वस्ती. 
: सातारा रस्ता स. नं . ५९२ ते तिप्पेहळ्ळी व जत न. प. सरहद्दीने 
पूर्वेकडे तिप्पेहळ्ळीकडे जाणाऱ्या रस्त्यापर्यंत पुढे तिप्पेहळ्ळी रस्ता 


५- अ - ना . मा . स्त्री 
५- ब- सर्वसाधारण 


( अ , ब ) 
लोकसंख्या 
एकूण- ३६०९ 
अ . जा . - ६८८ 
अ . ज .- ४ 


प्रभाग 
क्रमांक ५ 


उत्तर 


६- अ- अनु. जाती स्त्री 
६ - ब -सर्वसाधारण 


( अ , ब ) 
लोकसंख्या प्रभाग 
एकूण- ३४५६ क्रमांक ६ 
अ. जा . - ६७६ 
अ . ज .- १४ 


उत्तर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


परिशिष्ट --चालू 


७ - अ - ना . मा . प्र . स्त्री 
७ - ब - सर्वसाधारण 


( अ , ब ) 
लोकसंख्या प्रभाग 
एकूण - ३७३५ क्रमांक ७ 
अ . जा .- ५९७ 
अ. ज . - ८३ 


ओलांडून शेगाव रस्त्यापर्यंत पुढे शेगाव रस्ता ओलांडून अचकनहळ्ळी 
व जत न. पा . सरहद्दीने मंगळवेढा रोडवरील रि . स.नं . ६७७ पर्यंत . 
: अचकनहळ्ळी व जत न . पा . सरहद्दीवरील रि. स. नं . ६७७ पासून 
मंगळवेढा रस्त्याने दक्षिणेकडे शेगाव रस्त्यापर्यंत तेथून पुढे शेगाव 
रस्त्याने दक्षिणेकडे सातारा रस्त्यावरील संस्कृती हॉटेल चौकापर्यंत 
पुढे सातारा रस्ता ओलांडून शेगाव अथणी रस्त्याने खतीब शोरूम 
जवळील ओघळी वरील पुलापर्यंत तेथून ओघळीने सांगली रस्त्यावरील 

यश मोटार्स होंडा शोरूमपर्यंत . 
दक्षिण : सांगली रस्ता यश मोटार्स होंडा शोरूमपासून पश्चिमेकडे सांगली 

रस्त्याने सांगली रस्ता दिवाणी न्यायालयापर्यंत . 
पश्चिम : सांगली रस्ता दिवाणी न्यायालयापासून उत्तरेकडे पोलीस स्टेशनचे 

पाठीमागील बाजू रबरी शिक्के दुकानपर्यंत तेथून पुढे संभाजी पॅलेस 
रोडने सातारा रस्ता चौकापर्यंत पुढे सातारा रस्त्याने पश्चिमेकडे 

रि . स. नं . ५९४ पर्यंत . 
स्थळ व्याप्ती : महसूल कॉलनी, पी . डब्ल्यू , डी . कॉलनी, फॉरेस्ट कॉलनी, पोलीस 

कॉलनी, सुनेत्रा कॉलनी, आर. आर. कॉलेज, राजवाडा परिसर , 
बिरनाळ तलाव परिसर , माळी वस्ती , एम. आय. डी. सी . व सातारा 

रस्त्याचे दक्षिण बाजू परिसर . 
उत्तर : सातारा रोड स. नं . ५८७, ५८८ पासून सातारा रोडने पूर्वेकडे 

संभाजी पॅलेसपर्यंत पुढे मोरे कॉलनी रस्त्याने रणधीर कदम यांचे 
घरापर्यंत . 
: मोरे कॉलनी, रणधीर कदम यांचे घरापासून मोरे कॉलनीतील अंतर्गत 
रस्त्याने माने घरापासून शिंदेयांचे घरापर्यंत तेथून दक्षिणेकडे सांगली 
रस्ता पोलीस स्टेशनपर्यंत तेथून पुढे सांगली रस्त्याने बचत भवनपर्यंत 

तेथून बचत भवनचे पश्चिमेकडील रस्त्याने बाळकृष्ण गॅस एजन्सीपर्यंत . 
दक्षिण : बाळकृष्ण गॅस एजन्सीपासून पश्चिमेकडे माने यांचे घरापर्यंत तेथून 

पुढे उत्तरेकडे तांदळे यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेकडे 
पी . डब्ल्यू. डी. क्वॉर्टर्स तेथून पुढे सांगली रस्ता पोलीस कॉलनीपर्यंत 
तेथून पुढे पश्चिमेकडे सांगली रस्त्याने कंठी व जत न. पा. सरहद्दीवरील 

स. नं . ५२१ पर्यंत . 
पश्चिम : कंठी व जत न. पा. सरहद्दीवरील सांगली रस्त्यावरील स. नं . ५२१ 

पासून पुढे उत्तरेकडे सरहद्दीने स . नं . ५३९ पर्यंत तेथून पश्चिमेकडे 
बिरनाळ व जत न . पा . सरहद्दीवरील स. नं . ५६३ पर्यंत पुढे उत्तरेकडे 

सातारा रस्त्यावरील स . नं . ५८७, ५८८ पर्यंत . 
स्थळ व्याप्ती : दुधाळ वस्ती, साईप्रकाश मंगल कार्यालय, पत्रकार कॉलनी, ईदगाह 

मैदान , चैतन्य कॉलनी, शिक्षक कॉलनी, पी . डब्ल्यू . डी . विश्रामगृह , 

कृषी कॉलनी, रामरावनगर . 
रन 

: कंठी व जत न.पा. हद्दीवरील सांगली रस्ता , रि. स.नं. ४९६ पासून 
पूर्वेकडे सांगली रस्त्याने एम . एस . सी. बी . पर्यंत पुढे पूर्वेकडे धुमाळ 
यांचे घरापर्यंत पुढे पूर्वेकडे तांदळे यांचे घरापर्यंत पुढे वाघमोडे यांचे 


८ - अ - सर्वसाधारण स्त्री 
८ - ब- सर्वसाधारण 


( अ , ब ) 
लोकसंख्या प्रभाग 
एकूण - ३६७१ क्रमांक ८ 
अ . जा . - ४५४ 
अ . ज .-९१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


९- अ - ना. मा.प्र . स्त्री 
९ -ब - सर्वसाधारण 


उत्तर 


घरापर्यंत तेथून पूर्वेकडे जत हायस्कूल रोडने बालविद्यामंदिरपासून 

पुढे नदाफ गल्लीने अथणी रोड नदाफ मिस्त्री घरापर्यंत . 
पूर्व 

: अथणी रोडवरील नदाफ मिस्त्री यांचे घरापासून दक्षिणेकडे अथणी 
रोडने रामरावनगरपर्यंत पुढे पश्चिमेकडेक्षिरसागर यांचे प्लॉट पुढे 
तेथून दक्षिणेकडे मल्लाळ व जत न . पा . सरहद्दीवरील रि . स. नं . 

४८८ पर्यंत . 
दक्षिण : मल्लाळ व जत न. पा. सरहद्दीवरील स.नं. ४८८ पासून पश्चिमेकडे 

घाटगेवाडी रस्त्यावरील सरहद्दीने स. नं . ४९१ पर्यंत . 
पश्चिम : घाटगेवाडी रस्त्यावरील रि . स.नं. ४९१ पासून उत्तरेकडे रामपूर व 

जत न . पा. सरहद्दीने सांगली रस्ता रि . स .नं . ४९६ पर्यंत . 

स्थळ व्याप्ती : तुराईनगर, विद्यानगर, नदाफ गल्ली, जुना राजवाडा परिसर , बचत 
( अ , ब) 

भवन परिसर , छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक , दक्षिणेकडील 
लोकसंख्या प्रभाग 

भाग, केंचाराया मंदिर परिसर, डोळ्ळी गल्ली, बंकेश्वर मंदिर 
एकूण- ३४६७ क्रमांक ९ 

परिसर. 
अ . जा . - १९० 

: सांगली रस्ता बचत भवनने पूर्वेकडे छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा 
अ. ज .- ११३ 

चौकापर्यंत पुढे पूर्वेकडे सांगली रस्त्यावरील गावडे यांचे घरापर्यंत 
पुढे दक्षिणेकडे राजवाड्याचे समोरील ईशान्य कोपऱ्यावरील रफीक 
अलगूर यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे नगर वाचनालय समोरील अथणी 

रोड वरील मल्लिकार्जुन मंदिरापर्यंत . 
: अथणी रोडवरील मल्लिकार्जुन मंदिरपासून दक्षिणेकडे अथणी रोडने 

नदाफ गल्लीतील बाळ नदाफ घरापर्यंत . 
दक्षिण : नदाफ गल्ली, बाळ नदाफ घरापासून पश्चिमेकडे जत हायस्कूल 

रोडने ईदगाह मैदान रोडवरील दिनकर पवार यांचे घरापर्यंत . 
पश्चिम : ईदगाह मैदान रोडवरील दिनकर पवार यांचे घरापासून न.प. खुल्ली 

जागा बालोद्यानपर्यंत तेथून पुढे पूर्वेकडे तुराईनगर निलेश तुराई यांचे 

घरापर्यंत पुढे उत्तरेकडे सांगली रस्त्यावरील बचत भवनपर्यंत . 
१० 

स्थळ व्याप्ती : अथणी रोड पूर्व पश्चिम बाजू , सकटे वस्ती , छत्रीबाग, पारधी 
( अ , ब ) 

तांडा, भांडीवाले गल्ली, स्टील कॉलनी, देवदास कॉलनी, गोल्हार 
लोकसंख्या प्रभाग 

वस्ती, यल्लामा मंदिर परिसर , कटकटी गल्ली. 
एकूण - ३५१६ क्रमांक १० 

: अथणी रोड लोखंडी पुलापासून पूर्वेकडे नगरपरिषद समोरील रस्त्याने 
अ. जा . - २५१ 
अ. ज .- ६०८ 

श्री. सुरेश कुलकर्णीयांचे दुकानापर्यंत तेथून बसवेश्वर गल्ली, स्वामी 
सर यांचे घर तेथून पुढे पूर्वेकडे सोमशेखर मोदी यांचे घरापर्यंत तेथून 
पुढे दक्षिणेकडे कोहळ्ळी यांचे घरापर्यंत पुढे पूर्वेकडे उमराणी रोडवरील 
गणपती मंदिरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे तेथून पुढे पूर्वेकडे गायकवाड 
प्लॉटपर्यंत तेथून उत्तरेकडे विजापूर रस्त्यावरील गायकवाड प्लॉट . 
: विजापूर रोडवरील गायकवाड यांचे प्लॉटपासून विजापूर रोडने 
पूर्वेकडे अमृतवाडी व देवनाळ व जत न. पा . सरहद्दीवरील रि . स . नं . 
३५६ पर्यंत . 


१० - अ - अनु. जमातीसाठी 
१०- ब - सर्वसाधारण स्त्री 


उत्तर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


दक्षिण 


परिशिष्ट --चालू 

३ 
: देवनाळ व जत न. पा. सरहद्द व विजापूर रोडवरील रि. स. नं . ३५६ 
पासून सरहद्दीने पश्चिमेकडे रि. स.नं . ३९५ पुढे पश्चिमेकडे मल्लाळ 

व जत न . पा . सरहद्दीवरील स . नं . ४८७ पर्यंत . 
: मल्लाळ व जत न. पा. सरहद्दीवरील रि . स.नं. ४८७ पासून उत्तरेकडे 

रामरावनगर मधील क्षिरसागर यांचेप्लॉटपर्यंत पूर्वेकडे अथणी रोडवरील 
इंगोले यांचे घरापर्यंत तेथून अथणी रोडन उत्तरेकडे लोखंडी पूल 
न. पा . मुव्हेबल गाळ्यापर्यंत . 


पश्चिम 


वि . ना . काळम , 


जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली, ११ ऑगस्ट २०१७. 


- 


SCHEDULE - 7A 


BY THE COLLECTOR OF SANGLI DISTRICT 


No. ELN /NP /RR - 1324 /2017 . - In exercise of the powers conferred on him by Order No . SEC - 1094 / 
164/ 1994, dated 31st October 1994 and Order No . SEC / NP/ 2017/ Pra. Kra. 11/ Ka. 06 , dated 13th June 
2017 of the State Election Commissioner, Maharashtra , the draft order fixing the number of seats to be 
elected and the extent of the wards into which the said Municipal area of the Municipal council is to be 
divided and the wards reserved for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of Citizens 
and Women ( including Women belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward Class of 
Citizens ) as the case may be , as shown in the Schedule to the draft order, bearing No . UD /NP /RR - 1157/ 
2017 , dated 24th July 2017 was published as required by the provision to sub -section (1) of Section 10 of 
the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayat and Industrial Townships Act 1965 , for information of 
the residents of the Jath Municipal Council. 

____ As no objections received by mein respect of the said draft order , I, V . N. Kalam, the Collector of 
Sangli District in exercise of the powers conferred on me by sub - section ( 1) of Section 10 of the said Act, 
hereby make the following order namely : 

ORDER 


WHEREAS , the Divisional Commissioner and Regional Director Municipla Administration , Pune 
Division , Pune by his Order No. NPA - 1 /WS - 317 /2017 , dated 14th June 2017 and corrigendum , dated 
17th June 2017 published in Maharashtra Government Extraordinary Gazette Part One- A issued under 
sub -section (2 ) of Section 9 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayat and Industrial 
Townships Act 1965 , (Mah . XL of 1965 ) has fixed for Jath Municipal Council, the number of Councillors to 
be elected and the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled Tribes , Backward 
Class of Citizens and Women (Including the No. of Seats reserved for Women belonging to the Scheduled 
Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens) as shown in below : 

( 1) The number of Councillors to be elected 
(2 ) The number of seats to be reserved 

(a ) for the Scheduled Castes 
(b ) for the Scheduled Tribe 
(c) for the Backward Class of Citizens 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


( 4 ) 


o 


... 


2 
0 


( 3) The Totalnumber of seats to be reserved for Women (including Women belonging 10 

to the Scheduled Castes, Scheduled Tribe and Backward Class of Citizens) 
Out of Seats at serial number 3 , the number of seats reserved for Women belonging to 
Scheduled Caste , Scheduled Tribe , Backward of Citizen , from amongst the seats 
reserved for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes Backward Class of 
Citizens as shown in item at serial number 2 (a ), (b ) and (C ), respectively , are 
as under : 
(a ) for the Scheduled Castes 
( b ) for the Scheduled Tribe 

(C ) for the Backward Class of Citizens 
(5 ) Number of seats reserved for the Women as GeneralCategory 

Number of seats at (serial number 3 minus number of seats at serial number 4).... 5 
NOW THEREFORE , in exercise of the powers conferred on meby Order No. SEC . 1094 / 164 / 1994 , 
dated 31st October 1994 and order No. SEC /NP /2017 / Pra . Kra . 11 /Ka . 06 , dated 31st June 2017 of the 
State Election Commissioner, Maharashtra , read with sub - section (1) of Section 10 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act 1965 , (Mah . XL of 1965 ) and as per 
final approval given to ward formation by The Divisional Commissioner and Regional Director Municipal 
Administration , Pune Division , Pune by his Order No . NaPapra / 1 /Prabhag Rachna/Kavi /389 / 2017 , dated 
11th August 2017 1, V . N . Kalam , the Collector of Sangli District, hereby fix the number and extentwards 
into which the said Municipal area shall be divided and specify the wards in which seats shall be reserved 
for Scheduled Castes , Scheduled Tribes , the Backward Class of Citizens and Women (including Women 
belonging to the Scheduled Castes , Scheduled Tribes, and the Backward Class of Citizens), as the case 
may be, as shown in the Schedule to this order . 


This Order shall take effect for the purpose of the next general elections held immediately following 
the date of this order. 


SCHEDULE 


Extent of the Ward 


Ward 
No. 


Name 
of the 
Ward , 
If any 


If the seatis 
reserved , for whom 
j.e . whether for 
SC , ST, BCC , 
or for Women , 
(including S . C ., 

Women S . T., 
Women or BCC 

Women ) 


1 2 

Area 
(A , B ) Ward 
Population No. 1 . North 
Total - 3253 
SC - 1078 
ST - 48 


eral 


: of Boundary vitthalnagar East and West, East 
part ofmangalweda Road . 

1- A -Reserved for SC 
: From jath municipal and Achkanhalli Limit Women . 

Boundary R . S . No. 32 at mangalweda road 1- B -Ge 
bowands East along the boundary line of 
walsang village and Jath municipal limit up to 

R . S . No. 157 . 
: From walsang village and jath municipal limit 

R . S . No. 157 towards south up to R . S . No . 199 / 
3 at karajangi Road . 


East 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


Schedule contd . 


(A , B ) 


Ward 
Population No. 2 . 
Total - 3423 
SC -625 
ST- 318 


South : From walsang village and jath municipal limit 

R . S . No. 157 on karajangi road towards west up 
to open plot in front of Ajit patil house towards 
south up to balaso kambale house towards west 
upto NigadiRoad towards south upto shrikant 
pated house towards west along internal bol/ 

Road upto renukanagar on shegaon Road . 
West : From shegaon Road Renukanagar along 

Shegaon Road towards North upto mangalweda 
Road then along mangalweda Road towards 
North upto R . S . No. 32 near Achkanhalli village 

and jath municipal council boundary limit . 
Area : K . M . High school, madari colony, ambedkar 

stadium Area , Datta colony, S . T. Stand East and 2 - A -Reserved for BCC 
West Area west side ofmangalwar peth , Sawant 2 - B -Reserved for Gen 
galli state bank Aream Tangadi malam shirke eral Women . 

galli , sidharth colony, APMC Area . 
North : From S . T . Depot open plot near shegaon towards 

East upto Anganwadinear Nigadi Road towards . 
North along Nigadi Road upto Area of Taluka agari 
office towards East upto Ajit patil house on 
Karajangi Road along Karajangi Road towards 
East upto R . S . No. 199 /4 at jath municipal limit 

and walsang village boundary limit 
East from walsang village andjath municipal limit R . S . 

No. 199 /4 towards south upto R . S .No. 201 on 
walsang Road upto R . S . No . 234 towards south 
along Amrutwadi and village and jath municipal 

limit upto R . S . No. 355 on vijapur Road. 
South : From vijapur Road R . S . No. 355 towards west 

along vijapur - satara Road upto Navtarang 
shopy at maharana pratap chowk towards South 
upto khodanpure shop at Banali chowk towards 
west upto Bendrekar house at Arali corner on 
sangali Road towards. Jainalkar Shop at 

sambhaji chowk 
West : From Jainalkar house at sambhaji chowk along 

Athani- shegon Road towards North upto 
solapure plot on satara Road , crossing satara 
Road towards Taluka agri office Area on shegaon 

Road 
Area Laxmi garden Area , mahajan Bol wagh Hospital 

Area beldar galli. Maharashtra tea house Bol. 3 - A -Reserved for BCC 
prakash talkies bol, Nilsagar lodge Area . Ram 3 - B -Reserved for Gen 
pawar Bol, kaikadi galli School No. 3 Area 

eralWomen . 
North : From Patharut Sweetmart at Maharana Pratap 

chowk towards East along vijapur Road upto 

gaikwad plot on vijapurRoad 
East : From Gaikwad plots on vijapur towards south 

upto Gaikwad plots 


Ward 
No . 3 . 


(A , B ) 
Population 
Total - 3379 
SC - 123 
ST- 34 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


Schedule contd . 


(A , B ) Ward 
Population No. 4 . 
Total - 3827 
SC - 1168 
ST - 199 


South : From Gaikwad plot towards west upto kodag 

house towards west along shivanubhav mandap 
Road upto radhika General stores at maruti 

mandir chowk in mangalwar peth 
West : From Radhika General Stores atmaruti mandir 

chowk towards North upto patharut sweetmart 

atmaharana pratap chowk 
Area Ambedkarnagar,Mahatma phule Nagar, Angadi 

galli , koli galli, margubai galli, Mangalwar peth , 4 - A -Reserved for SC 
Maruti temple area , Bank ofmaharashtra Area , 4 - B -Reserved for Gen 
Anand ground Area Khatik galli, Ashtekar Bol, eral Women . 
ganpati temple , Umarani Road , Basveshwar 

mandir North Area . 
North : From Mulla paper stall at sambhaji chowk 

towards East upto Anand kambale house at Arali 
corner towards south upto katkati shop towards 
East upto manohar pattanshetti shop atmaruti 

temple towards East upto Shivanubhav mandap . 
East : From Shivanubhav mandap towards south upto 

Ganpati temple on UmaraniRoad . 
South : From Umarani Road Ganpati temple towards 

West upto penge house towards North upto 
sharma house at maruti mandir chowk Area 
towards West along Basveshwar galli upto 
Shavalingawa temple towards North upto Arali 
shop towards West along Road in front of 
municipal council Building upto veg market near 

lokhandi Bridge . 
West : From veg market near lokhandi Bridge along 

Athani- Shegaon Road towards north upto mulla 

paper mart at sambhaji chowk 
Area Rohidasnagar, Shivaji peth , sambhaji chowk 

west Area , Harale wasti, major Bol,Walsangakar 5 - A -Reserved for BCC 
Bol, Unth galli, mali galli , chatti galli, Bhosekar Women . 
wada , sonar galli, Kore wada Aba mane bol, 5 - B -General 

Ganjiwale galli , Hujare hyderabadi galli . 
North : From Nalla atRohidas nagar along Nalla towards 

East upto khatib showroom bridge on shegaon 

-Athani Road 
East : From khatib showroom bridge on shegaon Athani 

Road along Athani Road towards South upto 
Walsangkar house at sambhaji chowk, crossing 
sangali Road towards South upto nagar 

wachanalay 
South : From Nagar wachanalay at Athani Road towards 

south along road in front of talathi office upto Ram 
mandir along Road towards Chatrapati Shivaji 
maharaj statue chowk upto Ramesh shivsharan 

house . 
West : From ramesh Shivsharan house towards North 

along Dhangar/makandar galli upto kukade 
house on sangli Road along sangli Road then 


Ward 
No. 5 . 


(A , B ) 
Population 
Total - 3609 
SC -688 
ST- 4 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक- अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


99 


Schedule contd . 


Ward 
No . 6 . 


( A , B ) 
Population 
Total - 3456 
SC -676 
ST - 14 


crossing sangli Road at Nalla Bridge near yamgar 
house towards North along Nalla upto 

RohidasnagarNalla . 
Area : Tad Vasti, vijapure vasti, Kapase Vasti, Area of 

Tipehalli Sugar Factory Devkate Colony, More 6 - A -Reserved for SC 
Colony, patil Mala , Area Near sanskruti Hotel, Women . 
Kanse Vada , Mangooli Plot, Tehsil office , 6 -B -General 
Panchayat Samiti office and area near Court kadi 

Mala , Madane vasti . 
North : From S .No .592 on satara Road to Tipehalli and 

Jath N . P. Border. Along Tipehalli and Jath N . P . 
border towards East crossing Tipehalli road , to 
shegaon Road crossing shegaon Road, along 
Achkanhalli and Jath N P border, to R . S . No . 

677 on mangalvedha road . 
East : From R . S . No. 677 on Achakanhalli and Jath N 

P boundary towards south along Mangalvedha 
road to shegaon Road. Along shegaon road 
towards South , to Sanskruti Hotel chowk on 
satara Road crossing satara road along 
shegaon - Athani road, towards Nala near khatib 
showroom . Along Nala till yash Motors Honda 

Showroom on sangli road . 
South : From yash Motors Honda Showroom to West 

along satara road to and Diwani court on sangli 

Road . 
West : From Diwani court on sangli Road towards 

North , backside of Police station till Rubber stamp 
shop . From Rubber stamp shop . Along internal 
roads of More Colony to Timu Edke plot. Form 
Timu Edke plot, along sambhaji palace Hotel 
Road to satara Road chowk .Along Satara Road , 

towards West upto R . S . no 594 
Area Mahusul Colony, PWD Colony , Forest Colony , 

Police Colony , Sunetra Colony, RR College Area 7 - A -Reserved for BCC 
Near Rajwada , Area near Birnal lake, Mali Vasti, Women . 
MIDC and area south of satara Road . 

7 - B -General 
North : From S . No. 587,588 of on Satarad Road , along 

satara Road , towards East upto Hotel sambhaji 
Palace . Along More Colony road upto Randhir 

kadam house . 
East i From Randhir house of More Colony, along 

internal roads of More upto Mr. Shinde s house . 
Towards South Along sangli road upto Police 
station . Along sangli road upto Bachat Bhawan . 
Along west side Road of Bachat Bhawan upto 

Balkrishna gas Agency. 
South : From Balkrishna Gas Agency Towards west upto 

Mane s house. From there towards North upto 
Tandale s house . From there towards west upto 
PWD Quarters. From there upto sangli Road 
Police Colony. From there towards west along 


Ward 
No . 7 . 


(A , B ) 
Population 
Total - 3735 
SC -597 
ST- 83 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


Schedule contd . 


Ward 
No. 8 . 


(A , B ) 
Population 
Total - 3671 
SC - 454 
ST- 91 


sangli road. Upto RSNo.521 on boundary ofkanti 

and Jath NP. 
West : From R . S . No. 521 on boundary ofkanti and Jath 

NP, towards North along boundary ofkanti and 
Jath N P , From there towards West upto RS 
No. 583 on Jath N P boundary , upto R S No . 

587 ,588 on satara Road. 
Area Dudhal Vasti , Sai- Prakash Mangal karyalay . 

Patrakar Colony. Idgaah Ground Chaitanya 8 - A -Reserved for Gen 
Colony, Teacher s Colony, PWD Rest house . eralWomen . 
Ramrao Nagar Krishi Colony. 

8 - B -General 
North : From R S No . 496 on Kanti and Jath NP 

boundary From R S No 496 , towards East along 
sangli road upto MSEB office . Towards East upto 
house of Dudhal, towards East upto house of 
Tandale , Towards South upto house of 
Waghmode , Towards East along Jath 
Highschool road , upto Balvidyamandir, From 
there , along Nadaf galli upto house ofNadaf Mistri 

on Athani Road . 
East : From house of Nadaf Mistri on Athani road , 

towards south along Athani road upto Ramrao 
Nagar, towards west upto kshirsagar plot 
towards south upto R S No 488 on Jath N Pand 

Mallyal Boundary . 
South : From R . S . No. 488 on Jath N P Mallyal Boundary , 

towards west upto R . S . No . 491 on 

Ghatagewadi road . 
West : From R S No . 491 on Ghatgewadi road , towards 

north upto R . S . No . 496 along Rampur and 

Jath N P boundary. 
Area : Turai Nagar, Vidya Nagar, NadafGalli, Area near 

old Rajwada , Area of Bachat Bhavan area south 9 - A -Reserved for BCC 
of Chatrapati ShivajiMaharaj statue chowk , Area Women . 

near kenchraiMandir , dolli, Bankeshwar Mandir. 9 - B -General 
North : From Bachat Bhavan on sangli Road along sangli 

road towards east upto Chatrapati Shivaji 
Maharaj Statue Chowk, towards East upto house 
of Gavade on sangli road . Towards South upto 
Rafik Algur s house on north east corner 
opposite Rajwada , from there along Athani road , 
upto Mallikarjun Mandir opposite Nagar 

Vachanalay . 
East : From Mallikarjun Mandir on Athani road .Upto Bal 

Nadaf house in NadafGalli, along AthaniRoad . 
South : From BalNadaf house in Nadaf Galli , towards 

west along Jath highschool Road , upto Dinkar 

pawar house on Idgaah Maidan Road . 
West : From house on Dinkar Pawar on idgaah Maidan 

road upto Baalodyan near Jath N P open Space , 
towards east upto Nilesh Turai home in Turai 
Nagar. Towards North upto Bachat Bhawan on 
sangli Road . 


( A , B ) Ward 
Population No. 9 . 
Total -3467 
SC - 190 
ST- 113 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक- अ --- पुणे विभागीय पुरवणी, १६ ऑगस्ट २०१७ / श्रावण २५ , शके १९३९ 


93 


Schedule - contd . 


10 

Area : East and West side of Athani road, Sakate Vasti, 
(A , B ) Ward 

Chatri Baugh , Paradhi Tanda , Bhandivale galli, 10 -A -Reserved for SC 
Population No. 10 . 

Steel Clolony. Devdasi Colony , Golhari Vasti 10 - B -Reserved for 
Total - 3516 Yallama Mandir area , katkati galli . 

GeneralWomen . 
SC - 251 

North : From lokhandi bridge on Athani road , towards 
ST- 608 

east of suresh kulkarni, opposite Jath N P . From 
there upto swami sir home in Basaveshwar galli, 
towards east upto kohalli s house , towards east 
upto Ganpati Mandir on Umarani Road , towards 
North upto house of Ramesh koli, towards east 
upto Gaikwad plot, towards north upto Gaikwad 

plot on Vijapur Road . 
East : From Gaikwad plot on Vijapur Road towards 

East No . 356 on boundary of Amrutwadi and 

Devnal and Jath N P . 
South : From R S No. 356 on boundary of Amrutwadi 

and Devnal and Jath NP, towards west along 
boundary of Devnal and Jath N P upto R S No . 

395 , towards west upto R S No . 487 . 
West : From R S No 487 on Mallyal and Jath NP 

boundray , towards North upto Kshirsagar plot 
in Ramrao Nagar, along Athani road upto house 
of Ingole . Towards north , along Athani road , upto 
lokhandi bridge near Jath N P movable shops. 

V . N . KALAM , 

Collector, Sangli. 
Sangli, 11th August 2017 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA, PUNE-411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA .. 


